सन २०१९-२० या वर्षाकरिता कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागास नेमून 
दिलेल्या फलनिष्पत्ती क्षेत्रांची (K.RA) 
पुर्तता करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. HIRT २०११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ३० सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना:- 

सन 2098-2020 या वर्षाकरिता कौड़ल्य विकास व उद्योजकता विभागासाठी महत्त्वाची 
फलनिष्पत्ती क्षेत्रे (<.१.५.) निश्चित करण्याबाबत दि.१९.०९.२०१९ रोजी मा.अपर मुख्य सचिव, 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी बैठक आयोजित करण्यात आली 
होती. बैठकीमध्ये कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागासाठी ७ महत्त्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रे 
(<.३.५.) निश्चित करण्यात आली आहेत. जेणेकरुन, विभागाने फलनिष्पत्ती Ast (K.R.A.) बाबत 
केलेल्या प्रगती अहवालाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या 
kra.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (Web Portal) भरता येईल. 
शासन परिपत्रक:- 

सन २०१९-२०२० करिता कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागाकरीता महत्त्वाची 
फलनिष्पत्ती क्षेत्रे (<.३.५.) निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सन 
२०१९-२० साठी खालील प्रमाणे महत्त्वाची फलनिष्पत्ती As (K.R.A,) निश्चित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र विषय ठरवून दिलेली 
कालमर्यादा 
(१ । न्यायालयीन प्रकरणे/ प्रलंबित लेखा परिच्छेद/ ३१/३/२०२० 


आकृतिबंध निश्चित करणे /पदोन्नती प्रकरणे 
(2) | हिरकणी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्व ३६ जिल्हयातील किमान | ३१/३/२०२० 
१००० बचत गटातील महिलांचे सबळीकरण 
(३) | टाटास्ट्राईव्ह सहकार्याने करिअर कॉन्सिलींग व गाईंडन्स सेंटर |  ३१/३/२०२० 
कौशल्य विकास व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात सुरु करणे 


(४ । ग्रीन आयटीआय संकल्पना सुरु करणे ३१/३/२०२० 

(५) | विभागातील नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहनपर योजना ३१/३/२०२० 

(६) | College, Knowledge & Village ही संकल्पना कार्यान्वित| ३१/३/२०२० 
करणे. 


(9) LRS 39/3/2020 


शासन परिपत्रक क्रमांकः केआरए २०११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ 


सदर शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९३०१७१७४८६४०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaishali Machhindranath 


Tambe 
Date: 2019.09.30 17:18:42 +05'30' 
(वै.म.तांबे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रतिः- 


१. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, मुंबई. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 

५.संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण Caras, Aas. 

६. व्यवस्थापकीय संचाळक अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ,मुंबई. 

७. सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

८. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

९. निवडनस्ती, व्यशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


